केंद्र पुरस्कृत बहुक्षेत्र विकास कार्यक्रमातंर्गत (MsDP) तऱ्हाळा 
ता.मंगरूळपीर येथील आरोग्य उपकेंद्र व मनभा ता.कारंजा येथील 
प्रसूतीगृह बांधकामासाठी सन २०१५ -१६ चा रू.४८,१३,५००.०० 
लाख इतका केंद्रीय निधी पुनर्णिवित करून सन २०१९ - २० मध्ये 
विनियोगात आणण्यास मान्यता देणे आणि राज्य हिळ्यातील रू. 
३२,०९,०००.०० लाख इतका निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-२०१४/प्र.क्र.१४१/का.०७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: - २६/०८/२०१९ 


१. अवर सचिव,अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार,नवी विल्ली यांचे पत्र क्र. MsDP- 3 / 
१३(५/२० १३-०२,दि.२७/०२/२०१६ 

२. शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.अविवि-२०१४/प्र.क्र.१४१/का-७, दि.३१/०३/२०१६. 

३. शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.अविवि-२०१४/प्र.क्र.१४१/का-७,दि.३०/०४/२०१६. 

४. जिल्हाधिकारी कार्यालय ,वाशिम यांचे पत्र जा.क्र.जिपवा/मबावि/सां/अल्पसं/४४९/२०१९. 

५. अवर सचिव,अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय,भारत सरकार,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.-३/१३(५)/२०१३-०?-| , 
दि.०८/०८/२०१९. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र पुरस्कृत बहु क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत (MsDP) वाशिम जिल्ह्यातील त-हाळा ता. मंगरूळपीर येथे 
आरोग्य उपकेंद्र बांधकामाकरीता आणि मनभा ता.कारंजा येथील प्रसूतीगृह बांधकामाकरीता संदर्भ क्र-२ मध्ये 
नमुद शासन निर्णयान्वये सन २०१५ - १६ या आर्थिक वर्षात केंद्र हिछ्यातील पहिल्या टप्प्यातील वितरीत 
केलेला परंतु अखर्चित राहिलेला रू.४८,१३,५००.००/- ( आठ्ठेचाळिस लाख तेरा हजार पाचशे रूपये फक्त ) 
लाख इतका निधी पुनर्जिवित करून सदर निधीचा विनियोग सन २०१९ - २० या आर्थिक वर्षात करण्यास 
मान्यता देण्यात येत असल्याबाबत केंद्र शासनाने त्यांचे दि.०८/०८/२०१९ (संदर्भ H.4 ) च्या पत्रान्वये कळविले 
आहे. 

त्यास अनुसरून केंद्र पुरस्कृत बहु क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत (MsDP) वाशिम जिल्ह्यातील तर्‍हाळा 
ता.मंगरूळपीर येथील आरोग्य उपकेंद्र आणि मनभा ता.कारंजा येथील प्रसूतीगृह बांधकामाकरीता सन २०१५- 
१६ या आर्थिक वर्षात केंद्र हिळ्यातील पहिल्या टप्प्यातील वितरीत केलेला परंतु अखर्चित असलेला 
रू.४८,१३,५००.००/-लाख इतका केंद्रीय निधी पुनजिवित करून सदर निधी खर्च करण्यासाठी 
जिल्हाधिकारी,वाशिम यांना वितरीत करण्यास मान्यता देणे, त्याप्रमाणे प्रस्तुत प्रकरणी संदर्भ क्र.३ मध्ये नमुद 
दि.३०/०४/२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य हिऊछ्यातील पहिल्या टप्प्यातील वितरीत केलेला रू.४४.०० 
(रूपये चौवेचाळिस लाख फक्त ) इतका निधी प्रशासकीय अडचणीमुळे अखर्चित राहिल्याने शासन खाती जमा 
करण्यात आला आहे.त्यामुळे केंद्र शासनाने पुनर्जिवित केलेल्या केंद्र हिछ्याच्या प्रमाणात राज्य हिऊ्यातील 
रू.३२,०९,०००.०० लाख इतका निधी आता सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात जिल्हाधिकारी,वाशिम यांना 
वितरीत करण्यास मान्यता देऊन सदर निधी BOS प्रणालीवर वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती त्याप्रमाणे शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः २०१४/प्र.क्र.१४१/का.०७ 


शासन निर्णय :- 


१. केंद्र पुरस्कृत बहु क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत (MsDP) वाशिम जिल्ह्यातील aster 
ता.मंगरूळपीर येथील आरोग्य उपकेंद्र आणि मनभा ता.कारंजा येथील प्रसूतीगृह बांधकामाकरीता सन 
२०१५ -१६ या आर्थिक वर्षात केंद्र हिऊड्यातील पहिल्या टप्प्यातील वितरीत केलेला परंतु अखर्चित 
राहिलेला रू.४८,१३,५००.००/- ( अठ्ठेचाळिस लाख तेरा हजार West रूपये Had ) लाख इतका निधी 
पुनर्जिवित करून सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात विनियोगात आणण्याकरीता तसेच केंद्रीय निधीच्या 
प्रमाणात आवश्‍यक असलेला राज्य हिळ्यातील पहिल्या टप्प्यातील रू. ३२,०९,०००.०० ( रूपये बत्तीस 
लाख नऊ हजार Had) SRI इतका निधी सन २०१९ - २० या वित्तीय वर्षातील अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीतून 805 प्रणालीवर खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रूपये लाखात) 
गट कामाचे नावा  । वितरीत पहिला परंतू | पुनरजिवित पुनर्णजिवित केलेल्या केंद्र 
अखर्चित निधी करण्यात आलेला | हिऱ्याच्या प्रमाणात वितरीत 
केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा । केंद्रीय हिस्सा करावयाचा राज्य हिस्सा 
शि २ ३ Gl 4 & 
मनभा (कारंजा) प्रसुती Te 29.00 १४.०० ३,१३,५००.०० २,०९,०००.०० 
तऱर्‍्हाळा आरोग्य उपकेद्र ४५.०० ३०.०० ४५,००,०००.०० 30,00,000,00 
(तमंगरूळपीर) | बांधकाम 
एकूण ६६.०० ४४.०० ४८,१३,५००.०० ३२,०९,०००.०० 


३. जिल्हाधिकारी,वाशिम हे सदर योजनेचे आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
काम पाहतील. 


४. उपरोक्त योजनेंतर्गत केंद्र हिश्‍ड्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५ - समाजिक सुरक्षा 
व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम,केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (१७) अल्पसंख्याक बहुल 
क्षेत्रासाठी बहुक्षेत्रीय विकास योजना (bs हिस्सा) (कार्यक्रम) (२२३५ ए ५४३), ३१ - सहाय्यक अनुदान 
(वेतनेत्तर)”तसेच राज्य हिक्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५ - समाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२ समाज कल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम,केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (१४) अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी 
बहुक्षेत्रीय विकास योजना (राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) (२२३५ ए २३१), 39 - सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर)” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा. 

५. सदर निधी खर्च करताना संदर्भाधिन अनुक्रमे क्र.३ व क्र.४ च्या शासन निर्णयातील अटी,शर्ती व 
कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३ 
दि.०८/०६/२०१९ अन्वये या विभागास प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून तसेच सदर परिपत्रकातील 
अटी व शर्तीची पूर्तता करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः २०१४/प्र.क्र.१४१/का.०७ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९०८२६१५०३५५५०१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Dinesh M. 
Sonavane 


Date: 2 05'30' 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१.मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२.अ.मु.स.सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
३.विभागीय आयुक्‍त,अमरावती 
४.उप सचिव, मा.मुख्य सचिव यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
५.मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खासगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
६.जिल्हाधिकारी,वाशिम. 
७.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद,वाशिम 
८.महाळेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
९.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा )मुंबई/नागपूर. 
१०.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती 
११.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला 
१२.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, वाशिम 
१३. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय.मुंबई 
१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी,वाशिम. 
१५.वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -४/व्यय -४) मंत्रालय,मुंबई. 
१६.नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) मंत्रालय,मुंबई. 
१७.निवडनस्ती,(का.(9). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


